ठाणे वनवृत्तातील २ राजपत्रित व १ 
अराजपत्रित अशी एकूण ३ अस्थायी पदे 
दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक 
३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६५/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ मार्च, 2022 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.२८(२१-२२)/२६७, दि.१०.०२.२०२२. 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६५/फ-४, दि.२९.०९.२०२१ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२ 
शासन निर्णय :- 
ठाणे वनवृत्तातील २ राजपत्रित व १ अराजपत्रित अशा एकूण ३ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२२.०२.२०२२ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


२. ठाणे वनवृत्तातील ३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 


राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत ठाणे वनवृत्ताीतळ ३ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 


दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 


देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.२२.०२.२०२२ मधील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल 


व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या 


पदांचा AAT आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 


व त्याखालील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६५/फ-४ 


मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे यांच्या कार्यालयातील १ पद 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (०१) (02) प्रादेशिक संरक्षक वेतने (२४०६ ००४२ ०१) ०१ वेतन 
इतर २ पदे 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौणशीर्ष १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मिती 
(०१) प्रशासन व संरक्षण 
उपशीर्ष (०१) (०१) प्रशासन व संरक्षण (२४०६ ००९६ ०१) ०१ वेतन 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१८४४०१६३१९ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 


ASHOK KASHINATH ow: cn =AsHok KASHINATH LAKKAS, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


LAKKAS Maharashtra, OU = REVENUE AND FOREST 
सोबत = विवरणपत्र "अ" कती 20:04:15 +05'30' 


(अ.का.लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी,महसूल व वन विभाग 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) 
) 
) 


सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे. 

ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय-३२. 

७) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६५/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६५/फ-४, 
दि.१६.०३.२०२२ 
विवरणपत्र "अ' 
ठाणे वनवृत्तातील सन २०२२-२३ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यत पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 


स्तंभ क्र. 3 मधील पद/पदे २०२१- 
२०२२ यावर्षी ज्या झासकीय 
आदेशान्वये पुढे चाळू ठेवली होती 
त्याचा क्रमांक आणि दिनांक 


स्तंभ क्रमांक 3 मधीळ पद/ पदे 
ज्या शासकीय आदेशान्वये निर्माण 
केली त्या आदेशाचा क्रमांक आणि 


अ. | पदांचे नाव 


शा.नि.म.व.व.वि.क्र.एफडीएम- । शा.नि.क्र.एफएसटी- 
१८००/१/फ-२,दि.२८.१.१९८३ ।०२/२०/प्र.क्र.६५/फ-४, 
अधिकारी टिआरएस-१०६६/२२/८६६६/  । दि.२९.०९.२०२१ 

वाय, दि.२८.१०.१९६७ टिआर 
एस-१०६६/२२८/७६६/वाय, 
दि.१८.१०.१९६७ 
शा.नि.म.व.व.वि.क्र.एफदडीएम- | शा.नि.क्र.एफएसटी- 
१८००/१/फ-२,दि.२८.१.१९८३ | ०२/२०/प्र.क्र.६५/फ-४, 
टिआरएस-१०६६/२२/८६६६/  । दि.२९.०९.२०२१ 
वाय, दि.२८.१०.१९६७ टिआर 
एस-१०६६/२२८/७६६/वाय, 
दि.१८.१०.१९६७ 

३ | वनक्षेत्रपाल शा.नि.म.व.व.वि.क्र.एफडीएम- ।शा.नि.क्र.एफएसटी- 
१८००/१/फ-२,दि.२८.१.१९८३ ।०२/२०/प्र.क्र.६५/फ-४, 
टिआरएस-१०६६/२२/८६६६/  । दि.२९.०९.२०२१ 
वाय, दि.२८.१०.१९६७ टिआर 


एस-१०६६/२२८/७६६/वाय, 
दि.१८.१०.१९६७ 


KRRKEKKEKEKRERERKEKRER 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


